नक्षलग्रस्त भागातीळ विविध विकासकामे 
करण्यासाठी शाक्‍तिप्रदान समिती व मंत्रिमंडळ 
उपसमिती नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स १११२/प्र.क्र.४४४/वि.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१४ 


प्रस्तावना :- 

नक्षल प्रश्नासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २२ 
ऑक्टोबर, २०१३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, Hoa हिल, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये चर्चेनंतर मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी 
शक्‍तिप्रदान समिती व मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानुसार नक्षलग्रस्त भागातील 
विविध विकासकामे तातडीने होण्यासाठी शक्‍तिप्रदान समिती व मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकासकामे तातडीने होण्यासाठी खालीलप्रमाणे डाक्‍तिप्रदान समिती 
गठित करण्यात येत आहे :- 


(अ।) शाक्‍तिप्रदान समिती 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
संबंधित प्रस्तावाच्या विभागाचे सचिव सदस्य 
सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य-सचिव 


सदर समितीकडे सुरुवातीस रु.५०.०० कोटी इतका निधी सुपूर्द करण्यात येईल. नक्षलग्रस्त 
भागासाठी वित्तीय व प्रशासकीय बाबींबाबतचे या समितीचे निर्णय अंतिम राहतील. सदर समितीस विशेष बाब 
म्हणून वित्तीय नियम शिथील करुन नक्षलग्रस्त भागासाठी योजना मंजूर करण्याचे अधिकार असतील. 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स १११२/प्र.क्र.४४४/वि.शा.१ ब 


(ब) मंत्रिमंडळ उपसमिती :- 


मा.मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) सदस्य 
मा.मंत्री (गृह) सदस्य 
संबंधित प्रस्तावाच्या विभागाचे प्रभारी मंत्री सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य-सचिव 


शक्‍तिप्रदान समितीने नक्षलग्रस्त भागातील विविध योजना मंजूर केल्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमिती 
सदर योजना अंतिमरित्या मंजूर करेल. नक्षलग्रस्त भागासाठी वित्तीय व प्रशासकीय बाबींबाबतचे या समितीचे 
निर्णय झाल्यावर व मंत्रिमंडळ उपसिमतीची मंजूरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव पुन्हा वित्त विभाग, नियोजन विभाग 
व सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 
२. नक्षलग्रस्त भागातील, शाक्‍तिप्रदान समितीसमोर ठेवावयाच्या, प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
मिळविण्याची तसेच निधीची आवश्‍यक तरतूद करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित 
प्रशासकीय विभागाची राहील. 


३. Blame निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३८/१४/व्यय-७, 
दिनांक १६ मे, २०१४ व विनियम कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६०/१४/विनियम, दिनांक ०६ 
जून, २०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. खर्च करण्यासाठी विहीत पद्धतीचे पालन आवउयक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८२२१२५३२५७०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 


B च] r a al Q BONG eee Digambar 


Umate, C = IN, S= 


Di gam र्य...” 
MAHARASHTRA, OU = 
HOME 


U aa at e Date: 2014.08.26 17:55:38 


+05'30" 
(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स १११२/प्र.क्र.४४४/वि.शा.१ ब 


मा.मंत्री ( गृह) / मा.राज्यमंत्री ( गृह) यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक ( विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. सर्व जिल्हाधिकारी 

. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 

. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

. सर्व पोलीस आयुक्त 

. सर्व पोलीस अधीक्षक 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व कोषागार अधिकारी 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
., निवडनस्ती (विशा-१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


